ठ]ोतकरी जनता अपघात विमा योजनेंतर्गत राज्य 
ग्राहक तक्रार निवारण आयोग मंचापुढील 
दाखल विमा प्रकरणांचे दाव्यांबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र -२०१७/प्र.क्र.६/११-अओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २० जून, २०१९ 


वाचा - 
१) झासनाचे पत्र क्र. न्यायाप्र - २०१७/प्र.क्र.०६/११-अ, दि.१५.०३.२०१९ 
२) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.गोमुंशोअवि-२०१५/प्र.क्र.३२/सां.९/१२८/२०१९, 
दि.०७.०५.२०१९ 


प्रस्तावना :- 


शेतकरी अपघात विमा योजनेंतर्गत प्रलंबित विमा दावे निकाली काढण्यासाठी कृषि 
आयुक्‍तालयामार्फत श्री.पवनकुमार नारायणदास भन्साळी यांची शिफारस करण्यात आली असून त्यानुसार 
०७ ७/२०११, ७७ ६९/२०११, 0७ ७०/२०११ या तक्रारींच्या अनुषंगाने श्री.पवनकुमार नारायणदास 
भन्साळी यांना दि.२०.०३.२०१९ रोजी व यापुढे होणाऱ्या सुनावणीसाठी संबंधित कागदपत्रांसह उपस्थित 
राहण्यासाठी परवानगी तसेच त्यांचेकडून आकारण्यात येणाऱ्या वकीली शुल्कास शासनाकडून मान्यता 
देण्यात आलेली आहे. आता श्री.पवनकुमार नारायणदास भन्साळी यांनी वकालतनामा व न्यायालयीन 
कामकाजापोटी आवश्‍यक असलेल्या शुल्काबाबत खर्चाचे अंदाजपत्रक (कोटेशन) दिले असून, त्यानुसार 
प्रत्येक दाव्याच्या सुनावणीकरीता रु.३०,०००/- इतक्या रकमेची मागणी केली आहे. त्यापैकी आगाऊ 
रक्‍कम रु.२०,०००/- व अंतीम सुनावणीनंतर रु.१०,०००/- याप्रमाणे मागणी केली आहे. त्यानुसार CC 
७/२०११, CC ६९/२०११, CC ७०/२०११ या तक्रारींसाठीचे प्रत्येकी रु.२०,०००/- आगाऊ रक्कम असे 
एकुण रु.६०,०००/- चे देयक दि.२८.०३.२०१९ रोजी सादर केले आहे. त्यानुसार प्रस्तुत न्यायाळयीन 
कामकाजासाठी आवश्‍यक असलेली रु.६०,०००/- इतकी रक्कम बी.डी.एस. प्रणाळीवर उपलब्ध करुन 
देण्याची विनंती कृषि आयुक्तालयाने केलेली आहे. त्यानुषंगाने उपरोक्‍त प्रयोजनार्थ रु.६००००/- इतकी 
रक्कम बी.डी.एस प्रणालीवर वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 


शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेंतर्गत २०११ मधील ओरिएन्टल इंशुरन्स कंपनी व रिलायंस 
जनरल इंशुरन्स कंपनी लि. यांचेविरुध्द राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग येथे दाखल करण्यात आलेल्या 
०७ ७/२०११, ७७ ६९/२०११, 0७ ७०/२०११ या तक्रारींच्या अनुषंगाने श्री.पवनकुमार नारायणदास 
भन्साळी यांना रु.६००००/- इतकी रक्‍कम खालील लेखाशिर्षांतर्गत उपलब्ध निधीतून वितरीत करण्यास 
शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र -२०१७/प्र.क्र.६/११-ओ 


2. 


मागणी क्र. डी - 3 

२४०१ पीक संवर्धन 

११०-पीक विमा राज्य योजनांतर्गत योजना 

(००) (०६) गोपीनाथ मुंडे शोतकरी अपघात विमा योजना 
(२४०१ ४४२७) राज्य योजना - ३३ अर्थसहाय्य 


प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहाय्यक संचालक (लेखा - 9) यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तर 


संचालक, (विस्तार व प्रशिक्षण) यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. 


प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१ २९०६२०१२२७२३२२८०१ असा आहे. हा STS 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने. 


प्रति, 


Digitally 
0 


Neeta Eknath == 
Shinde 


54 =I 
Di 9.06.20 12:28: 5'30" 


(निता शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 
. कृषि संचालक (वि.प्र,, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५ 


३. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५ 
४. सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५ 


. सहाय्यक संचालक (अर्थसंकल्प), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५ 

. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
. संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

९. 


वित्त विभाग (व्यय-१) / (अर्थसंकल्प-१३) / (अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


१०.नियोजन विभाग (कार्यासन-१४३१), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
११.प्रधान सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२ 
१२. सहसचिव (११-ओ) यांचे स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, 


मुंबई- ४०० ०3२ 


१३.कक्ष अधिकारी (2-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० 03 
१४. निवड नस्ती, का.११-ओ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


